नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
quad करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१७८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-२४ नोव्हेंबर, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/साबांप्रादेविना/प्रआ/दर्जोन्नत/त्र्यंबकेश्वर (जि.नाशिक)/५०१/सन-२०२३, 
दि.०१/०२/२०२३. 

प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी सदर रस्ते 
दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील खालील 
इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जान्नत दर्जान्नती 
अ.क्र रस्त्याचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी. 
a प्रजिमा-१४ पासुन खरवळ, | इतर जिल्हा | (0/00 ते 98/00) १४.०० । प्रमुख जिल्हा 
नांदगांव, pleat, वेळुंजे ते रा.मा.- | मार्ग-५२ ।१४.००कि'मी. कि.मी. । मार्ग-१९८ 
२३ ला जोडणारा रस्ता. 
२. ।रा.मा.-३० पासुन पिपळद त्र्यंबकेश्वर | इतर जिल्हा | (०/०० ते १२/००) १२.०० । प्रमुख जिल्हा 
ब्राम्हणवाडे माळेगांव वाघेरा ते रामा- | मार्ग-५० । १२.०० कि.मी. कि.मी. ।मार्ग-१९९ 
२३ ला जोडणारा रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१७८/नियोजन-२ 


प्रजिमा-१६ पासुन भुतमोखाडा | इतर जिल्हा | (0/00 ते १२/५००) १२.५०० | प्रमुख जिल्हा 
शिरसगांव गडदुणे प्रजिमा-१४ ला | मार्ग-५३ ।१२.५००कि.मी. कि.मी. ।मार्ग-२०० 
मिळणारा रस्ता. 
प्रजिमा-१५ पासुन बेरवळचा मनमाळ | इतर जिल्हा | (०/०० ते १४/००) १४.०० | प्रमुख जिल्हा 
कोटंबी ते प्रजिमा-१६ ला मिळणारा । मार्ग-५४ ।१४.० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-२०१ 
रस्ता. 

एकूण ५२.५०० 

कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५२.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३२५८.०९० + 


५२.५००) म्हणजेच ३३१०.५९० कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५२.५०० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२८५७.१००- ५२.५००) म्हणजेच २८०४.६०० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२ ३११२४१७२९२०६९१८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


KACHARE 


jigitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 


Dig 
DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3021bf955fefd7 1 ffadSdd7c97769147F1 9aca6383a 1 2fedécff48 
49d78e224a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAQE9FOD 1 37FEABOB 
BCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा,) 

प्रत - 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 

२) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


Cc 
a 


रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


८४) 


9 
८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


